सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाकरीता घोषित 
करण्यात आलेल्या मागेल त्याला फळबाग /ठिबक/ 
तुषार सिंचन/ शेततळे/शेततळयाचे अस्तरीकरण/ 
शेडनेट/ हरितगृह/आधुनिक पेरणीयंत्र (BF) 
/कॉटन श्रेडर देणे या विस्तारित योजनेस “छत्रपती 
शिवाजी महाराज कृषि योजना” असे नाव देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुशासिं ०३२३/प्र.क्र.४७/१४-ओ 
दालन क्र. ५१७, मंत्रालय (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-३२. 
दि. १८ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ : 
१. कृषि विभाग शासन परिपत्रक क्र मुशासि ०३२३/प्र.क्र.४७/१४-अ, दि. २५.०४.२०२३ 


प्रस्तावना : 

राज्यातील शोतकऱ्यांना आवश्‍यक असणारा घटक/बाब त्याला मागणी केल्यावर तातडीने 
उपलब्ध करुन दिल्यास त्याचा MAHA मोठया प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे मा. वित्त 
मंत्री महोदयांनी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये केलेल्या घोषणेनुसार सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षात मागेल त्याला होततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येऊन मागेल त्याळा फळबाग, 
ठिबक / तुषार सिंचन, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक avis 
(BBF) आणि कॉटन श्रेडर देण्याबाबत मागेल त्याला शोततळे या योजनेच्या विस्तारित योजनेस 
संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

कृषी क्षेत्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदान लक्षात घेता त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या 
३५० व्या वर्षपुर्ती निमित्त मागेल त्याला फळबाग, ठिबक / तुषार सिंचन, शेततळे, शेततळ्याचे 
अस्तरीकरण, sere, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्रे (385) आणि कॉटन श्रेडर देणे या विस्तारित 
योजनेस “छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि योजना” असे नाव देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती 


शासन निर्णय: 

१. कृषि विभागामार्फत सन २०२३-२४ करिता राबविण्यात येणाऱ्या “मागेल त्याळा फळबाग, 
ठिबक / तुषार सिंचन, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक 
पेरणीयंत्रे (885) आणि कॉटन श्रेडर देणे” या विस्तारित योजनेस या शासन निर्णयाव्दारे 
“छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि योजना” असे नाव देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुशासिं ०३२३/प्र.क्र.४७/१४-ओ, दि. १८ ऑक्टोबर, २०२३ 


२. या शासन निर्णयाव्दारे फक्त मुळ योजनेस “छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि योजना” असे 
नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचना प्रचलित शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१८१२१४०३५७०१ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f98 1 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7cba 
a28990d692e36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


A N | R A K A R A serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 1995 
‘A4F22FDCO240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

५. मा.उप सभापती , महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा.उप अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

११.. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

१४.मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधापरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१६.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१७.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ न्याय शाखा), मुंबई/औरंगाबाद/नागपूर, 

१८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाख), मुंबई/औरंगाबाद/नागपूर, 

१९.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/औरंगाबाद/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुशासिं ०३२३/प्र.क्र.४७/१४-ओ, दि. १८ ऑक्टोबर, २०२३ 


२०.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप ale आयुक्त, मुंबई, 

२१.महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२२.सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे. 

२४.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२५.सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२६.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
२७.सर्व सह सचिव / उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२८.कृषि संचालक (सर्व), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे. 

२९.विभागीय कृषि सह संचालक (सवी. 

३०.सर्व अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३१.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी. 

३२. संग्रहार्थ निवडनस्ती (१४ ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


